वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-२ 
वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- मावज-२०१८ /प्र.क्र.२३९/३४ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ मार्च, २०२०. 


प्रस्तावना :- 

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या प्रसिद्धी माध्यमांपैकी मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक व इतर 
माध्यमांवर होणाऱ्या खर्चाचा विचार करता, बाजारमुल्य व वित्तीय अधिकारान्वये प्रदान करण्यात आळेली 
आर्थिक तरतूद यामध्ये खुपच तफावत दिसून येत आहे. शासनाची विविध धोरणे, मोहिमा, योजना जनतेपर्यंत 
पोहोचविण्याकरीता विविध वृत्तपत्रे, मासिके घडीपुस्तिका, भित्तीपुस्तके इत्यादिंच्या माध्यमातून प्रसिध्द 
करण्यात आलेल्या जाहिरातींवर होणाऱ्या खर्चात भरमसाठ वाढ झाली आहे. शासकीय संदेशाचे प्रसारण 
आणि शासकीय योजनांबाबत जनजागृती अंतर्गत बाबींवर होणारा संभाव्य खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. 
जाहिरातींवर होणारा खर्च विहित मर्यादेपेक्षा जास्त होत असल्याने वाढीव खर्चास वेळोवेळी शासन मान्यता 
घेणे क्रमप्राप्त ठरते. खर्चास मंजुरी प्राप्त होण्यास कालापव्यय होऊन उपक्रम व प्रसंगाचे औचित्य राहत नाही. 
महासंचाळनालयाच्या विविध झाखांमार्फत होणारे कामकाजाचे बदलते स्वरुप उदा. जाहिरातींच्या 
अपारंपरिक माध्यमे (उदा. लाईव्ह मिडिया, संप्रेषण माध्यमे इत्यादी), आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे नव्याने उदयास 
आलेली माध्यमे (उदा.समाज माध्यमे), जाहिरातीचा प्रभाव आजमाविण्याकरिता सर्वेक्षण करणे इत्यादी बाबींचा 
समावेश करुन शासनाने वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-एक , उपविभाग दोन मध्ये सामान्य 
प्रशासन विभाग तसेच विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या 
विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांना प्रदान करण्यात आलेल्या सध्याच्या वित्तीय अधिकार मर्यादेत वाढ करणे 
तसेच काही वित्तीय शक्‍ती नव्याने समाविष्ट करुन, होणारा खर्च व प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारामध्ये कालानुरुप सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग-पहिळला, उपविभाग-दोन, अ.क्र.८, नियम क्र.१७ 
(जाहिरातींवर होणारा खर्च) मधील अस्तित्वातील दोन बाबी (वृत्तपत्रे अथवा अन्य छापील जाहिरातींसाठी 
(वितरण) आणि दूरचित्रवाणी/व्हीडीओ फिल्म/इंटरनेट इत्यादींवर जाहिरातीसाठी (वितरण)/ दृकश्राव्य 
माध्यमांकरीता व्हिडीओ,लघुपट, टिव्हीसी याकरीता सर्जनशील कामे (चित्रीकरण सोबत संपादन, निवेदन 
आदी, aise स्ट्रिमिंग व सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नवीन वित्तीय शाक्‍तींकरीता 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या विभाग 
प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांना प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार मर्यादेत सहा वित्तीय शक्‍ती नव्याने 
समाविष्ट करुन वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग -दोन मध्ये वाढ करण्यात येत आहे. 
विभागप्रमुख/कार्यालयप्रमुख यांची यादी सोबतच्या प्रपत्र-ब मध्ये नमुद करण्यात आली आहे. 
२. प्रशासनिक विभाग/विभाग प्रमुख/प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांना वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका १९७८, भाग-दुसरा अन्वये ज्या वित्तीय शहक्‍तींकरिता faary अधिकार प्रदान करण्यात आले 
असतील त्या वित्तीय शक्‍तींकरिता वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, 
अनुक्रमांक-८, नियम १७ (जाहिरातीवर होणारा खर्च) मधील वित्तीय अधिकाराचा वापर करता येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१८ /प्र.क्र.२३९/३४ 


३. प्रपत्रामध्ये नमूद केलेल्या बाबींच्या संदर्भात त्यासमोर विहित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित 
असल्यास अथवा विहित अटी किंवा त्यातील एखादी अट पूर्ण होत नसेल तर अशा प्रस्तावास वित्त विभागाची 
/ प्रशासकीय विभागाची वित्तीय व प्रशासकीय मंजूरी आवश्यक राहील. 
४. सदर शासन आदेशान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्‍तींचे पालन करताना शासकीय 
संदेशाचे प्रसारण व शासकीय योजनांबाबत जनजागृती यासाठी येणाऱ्या सर्व माध्यमांसाठी विविध स्तरावर 
येणाऱ्या खर्चाच्या बाबींकरीता शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या शासनाच्या सर्वसाधारण 
आदेशांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. तसेच BAER खर्च करण्याऐवजी अधिदान व लेखा कार्यालय/ 
कोषागार कार्यालयामध्ये तपशिलवार देयके सादर करुन खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. 
५. प्राधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्तींचा वापर करताना, त्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या 
दृष्टीने, संबंधित वित्तीय हाक्‍तींच्या समोर विहित करण्यात आलेल्या वित्तीय मर्यादेचे सक्षम अधिकाऱ्यांकडून 
उल्लंघन होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 
६. ज्या बाबतीत वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यात आलेले नाहीत तसेच अधिकार प्रदान काही अटींच्या 
अधीन केले असतील व त्या अटी किंवा त्यातील एखादी अट पूर्ण होत नसेल तर त्या बाबतीत प्रशासकीय 
किंवा वित्तीय मंजूरी वित्त विभागाच्या पूर्व संमतीशिवाय देता येणार नाही. 
७. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५१४/२०१९/विनियम, दि.२८.११.२०१९ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
hoe सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२००३२६१७०१२८५९०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


वि i i mkisan Narayanrao Musale 
: it of Mah: htra, ou=G | 
Ramkisan प ण तीय 
डॉ गि 
2.5.4.20=¢ 32f6edfebdfb055bf1 54f99ecOb0d9e6 13209 
Narayanrao MUSalle. ळय णाय व isl 
Date: 2020.03.26 17:15:00 +05'30° 


(रा. ना. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

Q मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (ले. व को), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव तथा महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक (माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व विभागीय उपसंचालक/ सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी 

qo. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

११. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

१२. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई/ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१८ /प्र.क्र.२३९/३४ 


१४. उपसचिव, कार्यासन- ३४, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. उप सचिव, कार्यासन- २५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१९ / कार्यासन-२५, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. वित्त विभाग कार्यासन व्यय-४ / विनियम /अर्थ-१४ ,मंत्रालय, मुंबई. 

१८. निवड नस्ती, कार्यासन-३४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


प्रपत्र-अ 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील माहिती ब जनसंपर्क संचालनालयाशी संबंधित 
खालील बाबींकरिता भाग-२ अन्वये वित्तीय अधिकार प्रदान करण्याबाबत. 


अ.क्र. | प्रचलित शक्‍ती/नविन शक्तीचे वर्णन, प्रचलित शक्त 
असल्यास, आदेश क्रमांक व दिनांक दर्शवून आदेशाची प्रत | अधिकाराचा वापर करण्यास | वित्तीय मर्यादा अटी 
जोडावी. नवीन शक्‍ती असल्यास 'नवीन vrai’ असा सक्षम अधिकारी 
उल्लेख करावा 
(१) (२) (३) (ड) (५) 
श. वीन शकतं 
अ) वृत्तपत्रे अथवा १) विहित कार्यपदधती, निविदा दर करार पद्धती अवलंबून सर्वसाधारण 
अन्य छापील जाहिरातींसाठी (वितरण) १) प्रशासनिक विभाग B.20 कोटी निर्देशांचे अनुपालन करण्यात यावे. 
२) अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली असली पाहिजे. 
ब) दूरचित्रवाणी / व्हीडीओफिल्म / इंटरनेट इत्यादीवरील | २) विभागप्रमुख रु. ५ कोटी ३) दर्शनी आणि वर्गीकृत जाहिरातीसाठी हे अधिकार लागू राहतील. 
जाहिरातीसाठी (वितरण) ४) खर्चामध्ये काटकसर करण्यासंबंधीच्या आदेशांचे आणि संबंधित नियमांचे 
३) प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख । रु.९ कोटी अनुपालन करण्यात यावे. 
क) दृकश्राव्य माध्यमांकरीता व्हिडीओ, लघुपट, टिव्हीसी ५) वित्त विभागाकडून वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा / तरतूदींचे 
याकरीता सर्जनशील कामे (चित्रीकरण सोबत संपादन, | ४) कार्यालय प्रमुख रु.५० लक्ष पालन करणे आवश्यक राहील. 
निवेदन आदी) ६) शासन मान्य दरानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्या माध्यमांसाठी शासनमान्य 
दर उपलब्ध नाहीत त्या माध्यमांच्या बाबतीत विहित पद्धतीनुसार / अथवा 
ड) लाईव्ह स्ट्रिमिंग दरपत्रक निविदा मागवून कार्यवाही करण्यात यावी. 
७) दूरचित्रवाणीच्या चॅनेलवर जाहिरात देण्यास वित्त विभागाची मान्यता 
घेण्यात यावी. 
2. वीन शकतं 
१) विहित कार्यपदधती, निविदा दर करार पद्धती अवलंबून सर्वसाधारण 
अ) रेडिओ/ सार्वजनिक उदघोषणा १)प्रशासनिक विभाग रु.९ कोटी निर्देशांचे अनुपालन करण्यात यावे. 
२) अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली असली पाहिजे. 
ब)समाज माध्यमे (श्राव्य माध्यमाकरीता २)विभाग प्रमुख रु.५० लक्ष ३) दर्शनी आणि वर्गीकृत जाहिरातीसाठी हे अधिकार लागू राहतील. 
सर्जनशील कामे सोबत ध्वनिमुद्रण, डबिंग, संपादन आदी) ४) खर्चामध्ये काटकसर करण्यासंबंधीच्या आदेशांचे आणि संबंधित नियमांचे 
३)प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख रु.२५ लक्ष अनुपालन करण्यात यावे. 
क)छापील माध्यमांकरिता (क्रियेटिव्ह वर्क,सर्जनशील ५) वित्त विभागाकडून वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा / तरतूदींचे 
कामे,डिझाईन) ४) कार्यालय प्रमुख रु.९० लक्ष पालन करणे आवश्यक राहील. 


६) शासन मान्य दरानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्या माध्यमांसाठी शासनमान्य 
दर उपलब्ध नाहीत त्या माध्यमांच्या बाबतीत विहित पद्धतीनुसार / अथवा 
दरपत्रक निविदा मागवून कार्यवाही करण्यात यावी. 


_अ.क्र. | प्रचलित शक्‍ती/नविन शक्तीचे वर्णन, प्रचलित शक्त 
असल्यास, आदेश क्रमांक व दिनांक दर्शवून आदेशाची प्रत | अधिकाराचा वापर करण्यास | वित्तीय मर्यादा अटी 
जोडावी. नवीन शक्‍ती असल्यास 'नवीन शक्‍ती' असा सक्षम अधिकारी 
उल्लेख करावा 
(१) (२) (३) (४) (५) 
३. वीन शकतं 
अ) सार्वजनिक फलक १) विहित कार्यपदधती, निविदा दर करार पद्धती अवलंबून सर्वसाधारण 
(होडिंग उभारणी तसेच , फ्लेक्स बॅनर लावणे) १)प्रशासनिक विभाग रु.९ कोटी निर्देशांचे अनुपालन करण्यात यावे. 
२) अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली असली पाहिजे. 
२)विभाग प्रमुख रु.५० लक्ष ३) दर्शनी आणि वर्गीकृत जाहिरातीसाठी हे अधिकार लागू राहतील. 
४) खर्चामध्ये काटकसर करण्यासंबंधीच्या आदेशांचे आणि संबंधित नियमांचे 
ब) बाहय माध्यमे (आऊट डोअर प्रदर्शने, सार्वजनिक ३) प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख । रू.२५ लक्ष अनुपालन करण्यात यावे. 
दूरचित्रवाणी संच डिस्प्ले बोर्ड,स्क्रोल बोर्ड,सार्वजनिक ५) वित्त विभागाकडून वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा / तरतूदींचे 
बाहनांवरील संदेश) ४) कार्यालयप्रमुख| || ------- पालन करणे आवश्यक राहील. 

६) शासन मान्य दरानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्या माध्यमांसाठी शासनमान्य 
दर उपलब्ध नाहीत त्या माध्यमांच्या बाबतीत विहित पद्धतीनुसार / अथवा 
दरपत्रक निविदा मागवून कार्यवाही करण्यात यावी. 

¥. वीन शक्त 

१) विहित कार्यपदधती, निविदा दर करार पद्धती अवलंबून सर्वसाधारण 

अ)संप्रेषण माध्यमे (कम्युनिकेशन) मेळावे, परिषदा, गटचर्चा | १) प्रशासनिक विभाग रु. ५० लक्ष निर्देशांचे अनुपालन करण्यात यावे. 

२) अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली असली पाहिजे. 

ब) लाईव्ह मिडीया (पथनाट्य,लोककला आदी द्वारे शासकीय | २)विभाग प्रमुख रु. २५ लक्ष ३) दर्शनी आणि वर्गीकृत जाहिरातीसाठी हे अधिकार लागू राहतील. 
योजनांबाबत जनजागृती) ४) खर्चामध्ये काटकसर करण्यासंबंधीच्या आदेशांचे आणि संबंधित नियमांचे 
३)प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख रू.५ लक्ष अनुपालन करण्यात यावे. 

५) वित्त विभागाकडून वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा / तरतूदींचे 

शौकार्यालयप्रमुखी || ------- पालन करणे आवश्यक राहील. 


६) शासन मान्य दरानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्या माध्यमांसाठी शासनमान्य 
दर उपलब्ध नाहीत त्या माध्यमांच्या बाबतीत विहित पद्धतीनुसार / अथवा 
दरपत्रक निविदा मागवून कार्यवाही करण्यात यावी. 


_अ.क्र. | प्रचलित शक्‍ती/नविन शक्तीचे वर्णन, प्रचलित शक्त 

असल्यास, आदेश क्रमांक व दिनांक दर्शवून आदेशाची प्रत | अधिकाराचा वापर करण्यास | वित्तीय मर्यादा अटी 
जोडावी. नवीन शक्‍ती असल्यास 'नवीन शक्‍ती' असा सक्षम अधिकारी 
उल्लेख करावा 

(१) (२) (३) (४) (५) 

ष्‌. वीन शकतं 

१) विहित कार्यपदधती, निविदा दर करार पद्धती अवलंबून सर्वसाधारण 
अ) अन्य माध्यमे - कुपन्स १)प्रशासनिक विभाग रु. ५० लक्ष निर्देशांचे अनुपालन करण्यात यावे. 

(रेल्वे तिकिटे, पोस्ट कार्ड, अन्य कुपन्स अथवा प्रवेश पत्रिका) २) अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली असली पाहिजे. 
शासकोय संदेशाचे प्रसारण २)विभाग प्रमुख रु. २५ लक्ष ३) दर्शनी आणि वर्गीकृत जाहिरातीसाठी हे अधिकार लागू राहतील. 
ब) अन्य माध्यमे (वरील संवर्गात न येणारी मात्र प्रभावी ४) खर्चामध्ये काटकसर करण्यासंबंधीच्या आदेशांचे आणि संबंधित नियमांचे 
ठरणारी परंपरागत व आधुनिक माध्यमे) ३)प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख रू.५ लक्ष अनुपालन करण्यात यावे. 
माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समिती यांनी ५) वित्त विभागाकडून वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा / तरतूदींचे 
तयार केलेल्या आराखडयानुसार. शौकार्यालयप्रमुखी || ------- पालन करणे आवश्यक राहील. 

६) शासन मान्य दरानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्या माध्यमांसाठी शासनमान्य 
दर उपलब्ध नाहीत त्या माध्यमांच्या बाबतीत विहित पद्धतीनुसार / अथवा 
दरपत्रक निविदा मागवून कार्यवाही करण्यात यावी. 

६. वीन शक्त १) प्रशासनिक fers रु. ५० लक्ष 
प्रभाव अजमावणी (इम्पॅक्ट असेसमेंट  /प्रतिसाद १) विहित कार्यपदधती, निविदा दर करार पद्धती अवलंबून सर्वसाधारण 
अहवाल/फिडबॅक रिपोर्ट) २) विभाग प्रमुख रु. २५ लक्ष निर्देशांचे अनुपालन करण्यात यावे. 

२) अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली असली पाहिजे. 

३) प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख । रू.५ लक्ष ३) दर्शनी आणि वर्गीकृत जाहिरातीसाठी हे अधिकार लागू राहतील. 

४) खर्चामध्ये काटकसर करण्यासंबंधीच्या आदेशांचे आणि संबंधित नियमांचे 

४)कार्यालयप्रमुखी | ------- अनुपालन करण्यात यावे. 


५) वित्त विभागाकडून वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा / तरतूदींचे 
पालन करणे आवश्यक राहील. 
६) शासन मान्य दरानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्या माध्यमांसाठी शासनमान्य 
दर उपलब्ध नाहीत त्या माध्यमांच्या बाबतीत विहित पद्धतीनुसार / अथवा 
दरपत्रक निविदा मागवून कार्यवाही करण्यात यावी. 


प्रपत्न-ब 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील माहिती ब जनसंपर्क संचालनालयाशी संबंधित 
खालील बाबींकरिता भाग-२ अन्वये वित्तीय अधिकार प्रदान करण्याबाबत. 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव विभाग प्रमुख कार्यालय प्रमुख 
(९) (२) (३) 

१, Medt ब जनसंपः महासंचालक, माहिती ब जनसंपव महासंचालक, माहिती व जनसंपव 
महासंचालनालय, मुंबई. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई.  ।महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२. पाहिती ब जनसंपव॑ संचालक (माहिती), माहिती व संचालक (माहिती), माहिती व जनसंप 
महासंचालनालय, विभागीय जनसंपर्क महासंचालनालय, नागपूर- । महासंचालनालय, नागपूर-अमरावती विभाग, 
माहिती कार्यालय, नागपूर- अमरावती विभाग, नागपूर. नागपूर. 
अमरावती विभाग, नागपूर. 

३. Med ब जनसंपव॑ संचालक (माहिती), माहिती व संचालक (माहिती), माहिती ब जनसंपः 
महासंचालनालय, विभागीय जनसंपर्क महासंचालनालय, महासंचालनालय, मराठवाडा विभाग, 
माहिती कार्यालय, मराठवाडा मराठवाडा विभाग, औरंगाबाद. औरंगाबाद. 
विभाग, औरंगाबाद. 

४. ।माहितो ब aad महासंचालक, माहिती व जनसंपव उपसंचालक (माहिती), माहिती ब जनसंपः 


महासंचालनालय, विभागीय 
माहिती कार्यालय, कोंकण विभाग, 
नवी मुंबई. 


महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 


महासंचालनालय, विभागीय माहिती कार्यालय, 
कोंकण विभाग, नवी मुंबई. 


ण. Medt ब जनसंपः महासंचालक, माहिती व जनसंपव उपसंचालक (माहिती), माहिती ब जनसंपः 
महासंचालनालय, विभागीय महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई.  । महासंचालनालय, विभागीय माहिती कार्यालय, 
माहिती कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे विभाग, पुणे. 
पुणे. 

६. याहिती ब जनसंपव महासंचालक, माहिती व जनसंपव उपसंचालक (माहिती), माहिती ब जनसंप 
महासंचालनालय, विभागीय महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई.  । महासंचालनालय, विभागीय माहिती कार्यालय, 
माहिती कार्यालय, नाशिक विभाग, नाशिक विभाग, नाशिक. 
नाशिक. 

७. Medt ब जनसंपः महासंचालक, माहिती व जनसंपव उपसंचालक (माहिती), माहिती ब जनसंपः 
महासंचालनालय, विभागीय महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई.  । महासंचालनालय, विभागीय माहिती कार्यालय, 
माहिती कार्यालय, अमरावती. अमरावती. 

८. Medt ब जनसंपव महासंचालक, माहिती व जनसंपव उपसंचालक (माहिती), माहिती ब जनसंपः 
महासंचालनालय, विभागीय महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई.  ।महासंचालनालय, विभागीय माहिती कार्यालय, 
माहिती कार्यालय, कोल्हापूर. कोल्हापूर. 

९. ।माहितो ब जनसंपर्क महासंचालक, माहिती ब जनसंपक । उपसंचालक (माहितो), माहिती ब जनसंपर्क 
महासंचालनालय, विभागीय महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई.  ।महासंचालनालय, विभागीय माहिती कार्यालय, 
माहिती कार्यालय, लातूर. लातूर. 

१०. ।माहिती व जनसंपव उपसंचालक (माहिती), माहिती व । उपसंचालक (माहिती), माहिती ब जनसंपव 
महासंचालनालय, महाराष्ट्र परिचय | जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र | महासंचालनालय, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नबी 
केंद्र, नवी दिल्ली. परिचय केंद्र, नबी दिल्ली. दिल्ली. 


११. ।माहिती a जनसंपव महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क | उपसंचालक (माहिती), माहिती ब जनसंपव 
महासंचालनालय, महाराष्ट्र परिचय | महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई.  ।महासंचालनालय, विभागीय माहिती कार्यालय, 
केंद्र, पणजी-गोवा. कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर. 

१२. । अधिपरिक्षक पुस्तके व प्रकाशने, महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क । अधिपरिक्षक पुस्तके व प्रकाशने, मुंबई. 
मुंबई. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. जिल्हाम धव महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क ।जिल्हा म THI, ठाणे. 
कार्यालय, ठाणे. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. ।जिल्हाम धव महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क ।जिल्हा म धकारी, नाशिक. 
कार्यालय, नाशिक. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. ।जिल्हाम धव महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क जिल्हा म धकारी, पालघर. 
कार्यालय, पालघर. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. ।जिल्हाम धव महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क जिल्हा म TANI, नंदुरबार. 
कार्यालय, नंदुरबार. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. 'जिल्हाम धव महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क । जिल्हा म THR, धुळे. 
कार्यालय, धुळे. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. जिल्हाम धव महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क ।जिल्हा म धकारी, जळगाव. 
कार्यालय, जळगाव. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. जिल्हाम धव महासंचालक, माहिती बव जनसंपर्क ।जिल्हा म धकारी, अहमदनगर. 


कार्यालय, अहमदनगर. 


महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 


२०. जिल्हाम धव महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क । जिल्हा म THR, बुलढाणा. 
कार्यालय, बुलढाणा. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. जिल्हाम धव महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क । जिल्हा म धकारी, अकोला. 
कार्यालय, अकोला. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. | जिल्हा माहिती अधिकारी महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क । जिल्हा म SPRL, वाशिम. 
कार्यालय, वाशिम. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२३. 'जिल्हाम धव महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क ।जिल्हा म धकारी, यवतमाळ. 
कार्यालय, यवतमाळ. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२४. | facets धव महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क ।जिल्हा म THR, अमरावती. 
कार्यालय, अमरावती. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२५. | जिल्हा माहिती अधिकारी महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क ।जिल्हा म धकारी, नागपूर. 
कार्यालय, नागपूर. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२६. जिल्हाम धव महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क । जिल्हा म THR, वर्धा. 
कार्यालय, वर्धा. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२७. | Rees धव महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क ।जिल्हा म धकारी, भंडारा. 
कार्यालय, भंडारा. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२८. 'जिल्हाम धव महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क ।जिल्हा म धकारी, चंद्रपूर. 
कार्यालय, चंद्रपूर. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 


२९. जिल्हाम धव महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क । जिल्हा म धकारो, . 
कार्यालय, गडचिरोली. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

३०. जिल्हाम धव महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क । जिल्हा म THI, गोंदिया. 
कार्यालय, गोंदिया. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

३१. | Breet माहिती अधिकारी महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क ।जिल्हा म THN, औरंगाबाद. 
कार्यालय, औरंगाबाद. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

३२. जिल्हाम धव महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क ।जिल्हा म TH, जालना. 
कार्यालय, जालना. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

३२३. | feel धव महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क जिल्हा म धकारी, परभणी. 
कार्यालय, परभणी. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

३४. | जिल्हा माहिती अधिकारी महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क जिल्हा म धकारो, नांदेड. 
कार्यालय, नादेड. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

३५. जिल्हाम धव महासंचालक, माहिती बव जनसंपर्क ।जिल्हा म THI, लातूर. 
कार्यालय, लातूर. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

३६. जिल्हाम धव महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क । जिल्हा म THN, उस्मानाबाद. 
कार्यालय, उस्मानाबाद. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

३७. जिल्हाम धव महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क ।जिल्हा म धकारो, बोड. 
कार्यालय, बीड. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 


३८. जिल्हाम धव महासंचालक, माहिती बव जनसंपर्क ।जिल्हा म धकारो, हिंगोली. 
कार्यालय, हिंगोली. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

३९. ।जिल्हाम धव महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क ।जिल्हा म धकारो, पुणे. 
कार्यालय, पुणे. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

४०. | जिल्हा माहिती अधिकारी महासंचालक, माहिती ब जनसंपक  ।जिल्हाम धकारी, सागली. 
कार्यालय, सांगली. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

४१. जिल्हाम धव महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क ।जिल्हा म THI, सातारा. 
कार्यालय, सातारा. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

४२. | facet a धव महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क ।जिल्हा म धकारो, कोल्हापूर. 
कार्यालय, कोल्हापूर. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

४२३. जिल्हा माहिती अधिकारी महासंचालक, माहिती ब जनसंपक ।जिल्हाम TOMI, सिंधुदुर्ग. 
कार्यालय, सिंधुदुर्ग. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

४४. जिल्हाम धव महासंचालक, माहिती बव जनसंपर्क ।जिल्हा म THR, 
कार्यालय, रत्नागिरी. महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

४५. जिल्हाम धव महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क ।जिल्हा म TH, रायगड. 


कार्यालय, रायगड. 


महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 


